दुग्धव्यवसाय विकास विभागातील सर्वसाधारण गट-अ- 
(कनिष्ठ) (वेतनश्रेणी १५६००-३९१००, ग्रेड पे रु.५४००) 
या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि.१.१.२०१८ ची स्थिती 
दर्शविणारी अंतरीम ज्येष्ठतासूची..... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन परिपत्रक क्रमांक: दुविप्र-२३१८/१९१/प्र.क्र.५४/पदुम-६ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक:- १४ डिसेंबर, २०१८. 


वाचा : १) शासन अधिसूचना, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. एसआरव्ही-१०७६/१२, दि.२१.६.१९८२. 

२) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.एसआरव्ही २०११/प्र.क्र.२८४/१२, 
दि. २१.१०.२०११. 

३) शासन परिपत्रक क्र.दुविप्र २३१७/२७/प्र.क्र.८/पदुम-६, दि.०७.११.२०१७ 

8) आयुक्त कार्यालयाचे पत्र क्र.आदुवि २०(अ)/२९१८/ ससा गट-अ(कनिष्ठ)/जे.सू./ 
सीआर-४/१८/१६४१, दि.०७.०४.२०१८ 

५) शासन परिपत्रक, कृषि व पदुम विभाग, समक्रमांक, दि.१०.०९.२०१८. 

६) आयुक्त कार्यालयाचे पत्र क्र.आदुवि २०(ओ)/२९१८/ससा गट-अ (कनिष्ठ)/जे.सू./ 
सीआर-४/१८/४९९५, दि.६.११.२०१८. 


परिपत्रक:- 
दुग्धव्यवसाय विकास विभागातील सर्वसाधारण गट-अ (कनिष्ठ) (वेतनश्रेणी रु.१५६००-३९१०० 


ग्रेड पे रु.५४००) या संवर्गातील अधिका-यांची दि.१.१.२०१८ ची स्थिती दर्शविणारी प्रारुप ज्येष्ठता सूची 
संदर्भाधीन दि.१०.०९.२०१८ च्या परिपत्रकान्वये प्रसारित करण्यात आली होती. त्यानुषंगाने कोणतेही 
आक्षेप/सूचना प्राप्त झालेल्या नसल्याचे आयुक्‍त कार्यालयाने संदर्भाधीन दि.०६.११.२०१८ च्या पत्रान्वये 
कळविले आहे. 


२. पदोन्नतीचे आरक्षण रद्द करण्याबाबत मा.उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिका क्र. 
२७९७/२०१५ वर दि.४.८.२०१७ रोजी दिलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने, मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल 
केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ वरील निर्णय प्रलंबित असून, पदोन्नती देण्यासंदर्भात 
मागदर्शनपर सूचना सामान्य प्रशासन विभागाने दि.२९.१२.२०१७ च्या शासन पत्रान्वये प्रसारित केल्या 
आहेत, त्यानुसार पदोन्नतीच्या कोटयातील खुल्या प्रवर्गातील रिक्‍त पदे निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात 
सेवाज्येष्ठतेनुसार मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून भरण्यात यावीत, असे नमूद केले 


आहे. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः दुविप्र-२३१८/१९१/प्र.क्र.५४/पदुम-६ 

३. यास्तव, दुग्धव्यवसाय विकास विभागातील सर्वसाधारण गट-अ (कनिष्ठ) (वेतनश्रेणी रु.१५६००- 
३९१०० ग्रेड पे रु.५४००) या संवर्गातील अधिका-यांची दिनांक १.०१.२०१८ ची स्थिती दर्शविणारी अंतरीम 
ज्येष्ठता सूची शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 


४. सदर ज्येष्ठतासूची मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल केलेल्या रिट याचिका क्र.२७९७/२०१५ 
तसेच संलग्न व इतर न्यायालयीन प्रकरणामध्ये झालेल्या अंतिम निर्णयाच्या विरुध्द मा.सर्वोच्च 
न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या विशेष अनुमती याचिका क्र.२८३०६/२०१७ च्या निर्णयाच्या अधीन 
राहून प्रसिध्द करण्यात येत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर अंतिम ज्येष्ठता सूची निर्गमित 
करण्यात येईल. 


कि सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०१८१२१४१४५११२६६०१ असा आहे. हे शासन 
आदेडा डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Sudam Eknath 


Andhale 
Date: 2018.12.14 14:55:26 +05'30' 
(सु.ए.आंधळे) 
सोबत:- अंतरीम ज्येष्ठतासूची शासनाचे अवर सचिव 


प्रति, 


१) आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास, महाराष्ट्र राज्य, वरळी, मुंबई-१८ (५ प्रती) 
२ सर्व प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, (व्दारा: आयुक्‍त, दुग्धव्यवसाय विकास, मुंबई- १८) 
३) सर्व संबंधित अधिकारी, (व्दारा:-आयुक्‍्त, दुग्धव्यवसाय विकास, महाराष्ट्र राज्य मुंबई) 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः दुविप्र-२३१८/१९१/प्र.क्र.५४/पदुम-६ 


दुग्धव्यवसाय विकास विभागातील सर्वसाधारण गट-अ (कनिष्ठ) (वेतनश्रेणी रु.९३००-३४८०० ग्रेड पे रु.५४००) 


संवर्गामधील अधिकाऱ्यांची दि.१.१.२०१८ ची स्थिती दर्शविणारी अंतरीम ज्येष्ठतासूची 


अ | ज्ये | अधिकाऱ्यांचे प्रवर्ग जन्म नियुक्ती । नियुक्तीचा ज्येष्ठता सेवानिवृत्तीचा शैक्षणिक अभिप्राय 
क्र क्र नांव (नियुक्‍ती दिनांक दिनांक मार्ग.सरळ दिनांक/ दिनांक अर्हता 
नंतर प्रवर्ग सेवेने/ ज्येष्ठतेचा 
बदलला मर्यादित मानीव 
असल्यास विभागीय दिनांक 
त्याचा परिक्षेद्वारे 
दिनांक) नियुक्‍त 
उमेदवाराचा 
गुणवत्ता क्र. 
व परिक्षेचे 
वर्ष) 
१ | २ ३ ४ षु ६ ७ ८ ९ १० ११ 
१ |१ श्री.जे.आर. अ.जमाती | ०१.०५.१९५८ । ०९.११.१९९५ । पदोन्नती ०९.११.१९९५ । ३०.०४.२०१६ ।बी.ए. सेवानिवृत्त 
गायकवाड 
२ ।२ | avai, भ.ज.(ब) २०.०४.१९५८ | २३.१०.२००१ | पदोन्नती ०१.०४.२००८ | ३०.०४.२०१६ । एम.एस.सी. सेवानिवृत्त 
पांजणकर 
3 ।३ _ श्री.बी.एस.मोरे | अ.जमाती | ०१.०६.१९५८ | १७.०६.२०१० | पदोन्नती १५.०६.२०१० | ३१.०५.२०१६ । बी.एस.सी. सेवानिवृत्त 
४ ।४ । श्री.एस.जे. अ.जाती १७.४.१९५९ ५.४.२००८ पदोन्नती १.४.२००८ ३०.४.२०१७ आय.डी.डी लोकसेवा आयोगाच्या 
सावळकर (SA) बी.टेक | मान्यतेच्या अधीन 
(फुड सायन्स) राहून नियमित 
पदोन्नती 
(सेवानिवृत्त) 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः दुविप्र-२३१८/१९१/प्र.क्र.५४/पदुम-६ 


Quality Control 
& ISO ९००० 


५ ।५  श्री.पी.पी. इ.मा.व. ०१.०७.१९७४ | १४.०३.२०११ | सरळसेवेने । १४.०३.२०११ | ३१.१०.२०३२ | बी.टेक (Set) । दि.२९.१०.२०१६च्या 
मोहोड गुणवत्ता आदेशान्वये मलोआ 
क्र.१, २००८ च्या मान्यतेच्या अधीन 
राहून गट-अ (वरिष्ठ) 
संवर्गात पदोन्नती 
कोटयातील पदावर 
नियमित पदोन्नती 
६ | ६ | avast. अ.जाती २०.०९.१९७६ । २७.१०.२००९ | सरळसेवेने | २७.१०.२००९ । ३०.०९.२०३४ | बी.टेक (ST) | दि.२९.१०.२०१६ च्या 
गडवे गुणवत्ता आदेशान्वये मळोआ 
क्र.५, २००८ च्या मान्यतेच्या अधीन 
राहून गट-अ (वरिष्ठ) 
संवर्गात पदोन्नती 
कोटयातील पदावर 
नियमित पदोन्नती 
७ |@ | श्री.एन.व्ही. वि.जा. (31) | ०१.०६.१९७६ | १८.०३.२०११ | सरळसेवेने १८.०३.२०११ | ३१.०५.२०३४ | बी.एस.सी. (अँग्री) | वरीलप्रमाणे 
राठोड गुणवत्ता 
क्र.७, २००८ 
८ |८ | श्री.जी.के. खुला १४.०६.१९७६ | ३.१२.२१२ ee ee 
तावडे गुण क्र.१ 
२०११ 
९ |९ | श्री.एस.आर. । खुला =e dae Pe 
शिपुरकर गुण क्र.४ 
२०११ 
१० | १० | श्री.एस.के. म.ज. (डो) | ५.७.१९७६ ९.७.२०१२ सरळसेवेने । ९.७.२०१२ ३१.७.२०३४ = 
डोईफोडे गुण क्र.६ एमएससी (डेअरी 
२०११ सायन्स) 
Diploma in 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः दुविप्र-२३१८/१९१/प्र.क्र.५४/पदुम-६ 


११ । ११ | श्री.एस.जी. इ.मा.व. ११.३.१९७८ ३.१२.२०१२ सरळसेवेने | ३.१२.२०१२ ३१.३.२०३६ af 
यादव गुण क्र.७ (बी.टेक) 
२०११ 
१२ | १२  श्री.जी.एन. इ.मा.व. ११.९.१९७५ १.६.२०१२ सरळसेवेने । १.६.२०१२ ३०.९.२०३३ 111011 
राऊत गुण क्र.८ 
२०११ 
१३ | १३ श्री.एन.पी.बंड | इ.मा.व. ३१.१०.१९७५ | १२.७.२०१२ सरळसेवेने | १२.७.२०१२ ee गा 
गुण क्र.११ 
२०११ 
१४ । १४ | श्री.एस.पी. प्रभू | खुला १८.०५.१९६२ | १९.१०.२०१६ | पदोन्नती १९.१०.२०१६ | ३१.०५.२०२० | एमएससी (कृषि) । लोकसेवा आयोगाच्या 
मान्यतेच्या अधीन 
तसेच कृषी अधिका- 
यांना मानीव दिनांक 
देण्याच्या प्रस्तावातील 
जेष्ठता दिनांकाबाबत 
अंतिम निर्णयाच्या 
अधीन 
दि.१०.१०.२०१६ 
अन्वये नियमित 
पदोन्नती. 
१५ । १५ | श्रीम.एन.जे. भ.ज.(ब) २८.०९.१९५९ | १८.१०.२०१६ | पदौन्नती १८.१०.२०१६ | ३०.०९.२०१७ | एमएससी लोकसेवा आयोगाच्या 
ठवकर (अणुजीव) मान्यतेच्या अधीन 
राहून दि.१०.१०.२०१६ 
अन्वये नियमित 
पदोन्नती. (सेवानिवृत्त) 
१६ । १६ श्री. वाय. आर. । भ.ज.(ड) ०४.०५.१९७७ | १८.१०.२०१६ । पदोन्नती १८.१०.२०१६ | ३१.०५.२०३५ | बी.टेक (डी.टी) | लोकसेवा आयोगाच्या 
नागरे मान्यतेच्या अधीन 
राहून दि.१०.१०.२०१६ 
अन्वये नियमित 
पदोन्नती 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः दुविप्र-२३१८/१९१/प्र.क्र.५४/पदुम-६ 


१७ | १७ | श्री.आर.एस. अ.जाती ०१.०६.१९६२ | १८.१०.२०१६ । पदोन्नती १८.१०.२०१६ । ३१.०५.२०२० । आय.डी.डी वरीलप्रमाणे 
अहिरे (डी.टी.) 
१८ । १८ | श्री.पी.के. इ.मा.व. ३०.१२.१९७३ | १८.१०.२०१६ । पदोन्नती १८.१०.२०१६ । ३१.१२.२०३१ । बीएससी (अँग्री) । वरीलप्रमाणे 
आवटे जीडीसी अँड ए 
१९ | १९  श्री.आर.बी. इ.मा.व. २४.०१.१९७८ | १८.१०.२०१६ । पदोन्नती १८.१०.२०१६ | ३१.०१.२०३६ | बी.टेक (डी.टी.) | लोकसेवा आयोगाच्या 
मते मान्यतेच्या अधीन 
राहून दि.१०.१०.२०१६ 
अन्वये नियमित 
पदोन्नती 
२० | २० | श्री.एस.बी. इ.मा.व. ०२.०२.१९७८ | १८.१०.२०१६ | पदोन्नती १८.१०.२०१६ | २९.०२.२०३६ | बी.टेक (डी.टी.) | वरीलप्रमाणे 
जांभुळे 
२१ | २१ | श्री.एस.एस. अ.जाती ०५.०६.१९७७ | १९.१०.२०१६ | पदोन्नती १९.१०.२०१६ । ३०.०६.२०३५ | बी.टेक (डी.टी) | वरीलप्रमाणे 
नवले 
२२ | २२ | श्री.आर.डी. वि.जा. ०९.०१.१९६० | १८.१०.२०१६ । पदोन्नती १८.१०.२०१६ | ३१.०१.२०१८ | बी.ए. वरीलप्रमाणे 
चव्हाण (आओ) 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


